प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेंतर्गत महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनी अंतर्गत विमानतळ 
प्रकल्पाच्या कामाकरिता केंद्र शासनाच्या राज्यांना 
भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य 
योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्ज प्राप्त होण्यासाठी 
खर्चाचे नविन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. (५०५३ ००९७) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र:- मविवि-११२२/प्र.क्र.३५३/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- १९ डिसेंबर, २०२२. 

प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत ५० वर्ष मुदतीचे 
बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अखत्यारितील महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या Setting up an Integrated Air Cargo Faciility at 
Shirdi International Airport , Shirdi या प्रकल्पाचा समावेश आहे. 
२. उपरोक्त योजनेअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीच्या Setting up an Integrated Air Cargo Faciility at Shirdi International Airport, 
Shirdi या प्रकल्पाला v.44 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या राज्यांना 
भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जामधून 
करावयाच्या कामांवरील खर्चासाठी खर्चाचे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवळी गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जामधून करावयाच्या कामांवरील खर्चासाठी, पुढीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष 
उघडण्यात येत आहे. 


| English | मराठीत 
मागणी क्रमांक | A-9 अ-९ 
FISTS | 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation | ५०५३- नागरी विमानचालनाकरिता भांडवली खर्च 
उपमुख्यळेखा | 02 - Airports 02 - विमानतळ 
गौण BY 190-Investments in Public Sector and | १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना Hot 


Other undertakings 


Testy (01) Interest free loan from the Central | (0१) केद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 


Government to the States under गुंतवणूकीसाठी विशोष सहाय्य योजनेंतर्गत 
special assistance scheme for capital 


investment (Central Share 100%) विनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १० ०%) 


उपगटशीर्ष (01) (01) Interest free loan for Airport | (09)(09) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी अंतर्गत 


project under Maharashtra Airport विमानतळ प्रकल्पासाठी विनव्याजी कर्ज (योजना 
Devolepment Company(Scheme Part- 


2) (5053 0097) भाग -२)(५०५३ ००९७) 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-११२२/प्र.क्र.३५३/२८-अ 


२. सदर झासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.यू.ओ.आर.-१३४/२०२२- 
२३/६६३, दि.०१/१२/२०२२ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९८/व्यय-४, दि.२३/११/२०२२ अन्वये 
त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२१२२१११०६२२५१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 
DN: CN = LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Date: 2022.12.21 11:09:49 +05'30'" 
(ल. गो. ढोके) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री,यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. सर्व मंत्री. 

५. मा.सभापती/ मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.अध्यक्ष/ मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई. 

८. मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

९. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय,मुंबई-३२ 

११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१२. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१४. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षण) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
१८. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

१९. उप सचिव (व्यय-४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. उप सचिव (अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. कक्ष अधिकारी (कार्या-२५),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

२३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


